पाटबंधारे प्रकल्पांवर होणाऱ्या भांडवली खर्चाच्या 
अनुषंगाने सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी व्याज 
समायोजनाची कार्यवाही करण्यासाठी व्याज दर 
निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय PATH: आयआरआय-२०२१/प्र.क्र.२६/२१/विनियम 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: Qo जुले, २०२३ 


वाचा - 
१) महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र २५,९२ व १५३ आणि परिशिष्ट ८ व ११. 
२) उपमहा लेखापाल (ले. व ह) महाराष्ट्र-२, नागपूर यांचे अर्धशासकीय पत्र क्र. VLC (Finance) 
दि.३०.०५.२०२३. 
३) Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Budget 
Division) Office Memorandum F.No. &/9/2098-NS Dated 28.08.2022. 


प्रस्तावना- 


प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार महा लेखापाल (ले. व अ) २, महाराष्ट्र यांचे कार्यालयाकडून 
प्रत्येक वर्षाचे विनियोजन लेखे व वित्तीय लेखे अंतिम करताना पाटबंधारे प्रकल्पांवर होणाऱ्या 
भांडवली खर्चाच्या अनुषंगाने व्याज समायोजनाची कार्यवाही करण्यात येते. त्यासाठी आवश्‍यक 
असणारे व्याजदर शासनाकडून महा लेखापाल कार्यालयास निश्चित करून दिले जातात. 


२. सदर व्याजदर निश्चित करताना केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत वित्तीय व्यवहार 
विभागाच्या अर्थसंकल्प शाखेने National Small Saving Fund कडून केंद्र सरकार आणि राज्य 
सरकार यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जासाठी निश्चित केलेला व्याजदर आधारभूत मानून त्यामध्ये ०.५% 
इतकी वाढ करून व्याजदर निश्चित केळा जातो आणि तो महा लेखापाल कार्यालयास कळविला 
जातो. 


३. त्यानंतर, महालेखापाल यांच्या कार्यालयाकडून महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिकेतील 
परिच्छेद क्र.२५, ९२ व परिच्छेद क्र.१५३ आणि परिशिष्ट ८ मधील विवरणपत्र - ड मधील अनुक्रमांक 
७ अन्वये विहित करण्यात आलेली कार्यपद्धत अनुसरून व्याजाचे समायोजन करण्याची कार्यवाही 
करण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर पाटबंधारे प्रकल्पांवर होणाऱ्या भांडवली खर्चाच्या अनुषंगाने सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी व्याज समायोजनाची कार्यवाही करण्यासाठी व्याज दर निश्चित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय PATH: आयआरआय-२०२१/प्र.क्र.२६/२१/विनियम 


शासन निर्णय - 


पाटबंधारे प्रकल्पांवर होणाऱ्या भांडवली खर्चाच्या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या वित्तीय 
वर्षासाठी व्याज समायोजनाची कार्यवाही करण्यासाठी व्याजाचा दर ७.८% प्रतिवर्ष असा निश्चित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२०१३०७१५०७०५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Uttamrao Gadekar 
harashtr: 


Rajendra 
t=Infront of Guru Sing polytechnic Pathardi 
1d, Nashik,Cidco Colony,Nashik,Nashik, 
a mM ra 0 pseudonym=a5 1e3d1ac32115d0d5c8203f904c17: 


le=792 
7a42e182bace4c129abbeb54e27836d32 


r=3: 
G a d e ka | d401560638f644547867205474ee5, i 
Ri 


Date: 2023.07.20 13:08:08 +05'30' 


(डॉ.राजेंद्र गाडेकर) 
शासनाचे उप सचिव 


१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
२. सर्व सन्माननीय विधान परिषद /विधानसभा व संसद सदस्य, 

३. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

५. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

६. सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

८. प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१२. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

१३. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 

१४.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१५. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

१८. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकणभवन, नवी मुंबई, 

१९. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे /नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक' आयआरआय-२०२१/प्र.क्र.२६/२१/विनियम 


२०. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/ 
नागपूर. 

२०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई , 

२१. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद 

२२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२३. जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२५. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२६. कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२७. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२८. निवड नस्ती (विनियम), वित्त विभाग. 


KKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


